RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
Regn. No. PCE/ 069/ 2013 - 2015 
www .dgps .maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ६ - १२ , २०१५ / श्रावण १५ - २१ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : ४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
वाचले . - ( १ ) अपर जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील पत्र क्रमांक साशा/ ग्रामपं / कावि - २४३६३/ २०१५ , दिनांक २५ मे २०१५. 
( २) मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ (१ - अ) 

आदेश 


क्रमांक विकास /कार्या- १९ / ग्रापं /विघटन/ प्र .क्र . ६/ २०१५ . - ग्रामपंचायत तोंडापूर , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव येथील ग्रामपंचायतीची 
निवडणूक सन २०१० मध्ये झालेली असून सदर ग्रामपंचायतीची एकूण सदस्य संख्या १५ इतकी आहे . एकूण १५ सदस्यांपैकी अपात्र ९ सदस्य 
( १) श्री. सुनिल तुळशीराम काळभिले , सरपंच, (२) श्री. लियाकत शहा शैकत शहा, (३) श्री . शकील अहमद रहिम कुरेशी, (४) श्री. दत्तात्रय रामदास 
कानुउजे, (५) श्री. याकुब रशिद शेख, (६) श्रीमती मंगलाबाई ज्ञानेश्वर पोटदुखे, (७) श्रीमती बेबीबाई एकनाथ काळे,(८) श्रीमती जोहराबाई शे. अमीर 
कुरेशी, (९ ) श्रीमती कचराबाई शंकर लोखंडे यांना विभागीय आयुक्त यांनी मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम ३९ (१) नुसार अपात्र केल्याने 
सदर ग्रामपंचायतीच्या निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्यांच्या जागा रिक्त झाल्याने अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक साशा/ ग्रामपं / 
कावि - २४३६३ /२०१५ , दिनांक २५ मे २०१५ नुसार ग्रामपंचायत तोंडापूर , तालुका जामनेर, जिल्हा जळगाव मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे 
कलम १४५ (१- अ) नुसार विघटित करणेबाबत कार्यवाही कामी प्रस्ताव सादर केला आहे . 

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम १४५ ( १- अ) नुसार पंचायतीतील एकूण सदस्य संख्येच्या निम्म्याहून अधिक जागा रिकाम्या 
झाल्यास राज्य शासनास शासकीय राजपत्रातील आदेशाद्वारे अशी पंचायत विघटित करता येईल अशी तरतूद आहे, तथापि , ग्रामपंचायतीच्या उर्वरित 
सदस्यांना सदरची ग्रामपंचायत विघटित करण्यापूर्वी त्यांचेम्हणणे मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे . 

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ (१ - अ) नुसार ग्रामपंचायत विघटित करण्याबाबतचे अधिकार महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास 
व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक व्हीपीए - १०८३/सीआर- १६७० / २१, दिनांक १ जून १९८३ अन्वये शासनाने 
विभागीय आयुक्त यांना प्रदान केलेले आहेत ; 

आणि त्याअर्थी, ग्रामपंचायत तोंडापूर , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगावचे उर्वरित ६ कार्यरत सदस्य- ( १) श्री . ज्ञानेश्वर गणपत जाधव , 
( २) श्री. आण्णा पंढरीनाथ आहेर, ( ३) श्री. शरीफ आब्बास तडवी ,( ४) श्री . मदनलाल चंपालाल ललवाणी, (५) श्री . रामेश्वर देवचंद आढाव , (६ ) 
श्रीमती सलमा सरोज तडवी त्यांचेम्हणणे मांडण्याची दिनांक १३ जुलै २०१५ रोजी संधी देण्यात आली होती, परंतु ते सदस्य सदर चौकशीकामी हजर 
राहिले नाहीत. 

सदर प्रकरणी माझ्यासमोर उपलब्ध कागदपत्रे यावरून मी पुढील निष्कर्षास आलो आहे - 
१. तोंडापूर ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक ही सन २०१० मध्ये होऊन तिची मुदत ही २४ ऑगस्ट २०१५ ला संपते . 
२. तोंडापूर ग्रामपंचायतीचे कार्यरत ६ सदस्यांचा कार्यकाळ हा साधारणत: १ महिन्याचे इतकाच शिल्लक आहे. 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ६ - १२ , २०१५ / श्रावण १५ - २१ , शके १९३७ 


३. निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्य म्हणजे १५ पैकी ९ सदस्यांना अपात्र झाल्याने तसेच सदर ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ हा फक्त एक महिन्याचे 
जवळपास शिल्लक असल्याने ६ सदस्यांना कायम ठेऊन ९ सदस्यांकरिता पोट-निवडणूक लावणे उचित होणार नसल्याने, मुंबई ग्रामपंचायत 
अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ (१- ) नुसार ग्रामपंचायत तोंडापूर, तालुका जामनेर ही ग्रामपंचायत विघटित करून तेथे नव्याने निवडणूक घेणे योग्य 
राहील असे माझे मत झाले आहे . 

___ मी, विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग , नाशिक मला प्राप्त अधिकारानुसार ग्रामपंचायत, तोंडापूर, तालुका जामनेर, जिल्हा जळगाव ही 
ग्रामपंचायत हा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून विघटित करीत आहे. 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक , १६ जुलै २०१५. 

नाशिक विभाग , नाशिक . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक कक्ष-२/ नपा- २/ ३३२/ २०१५. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ व महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( अध्यक्ष निवडणूक ) नियम, २००९ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, दीपेन्द्रसिंह कुशवाह , जिल्हाधिकारी, नाशिक 
याद्वारे असे जाहीर करतो की, नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी व त्रंबक नगरपरिषदेच्या दिनांक १७ जून २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या निवडणुकीत 
अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष पदासाठी निवडून आलेल्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत . 


परिशिष्ट 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवडून आलेले अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष यांचे नाव 


इगतपुरी 
इगतपुरी 
त्रंबक 


श्रीमती खातळे जनाबाई बंडू ( अध्यक्ष ) 
जाधव रत्नाबाई विजय ( उपाध्यक्ष) 
सौ . अनघा नारायण फडके ( अध्यक्ष) 
श्री . संतोष सदाशिव कदम ( उपाध्यक्ष ) 

दीपेन्द्रसिंह कुशवाह , 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


त्रंबक 


नाशिक , २८ जुलै २०१५ . 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिध्द झाल्या आहेत . 

शुक्रवार , जुलै ३१, २०१५ / श्रावण ९ , शके १९३७ 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन यांजकडून 
क्रमांक नपा- १/१/ १६९७४ / २०१५ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम , १९८६ व महाराष्ट्र स्थानिक 
प्राधिकरणाच्या सदस्यांची अनर्हता नियम , १९८७ मधील तरतुदींनुसार नगरसेवकांनी महानगरपालिका पक्षाचे/ आघाडीचे गटनेत्यांनी विभागीय आयुक्त 
यांचेकडे नोंदणी करण्यासाठी माहिती पाठविणे आवश्यक आहे. त्यानुसार नाशिक महानगरपालिका पोट-निवडणूक , २०१४ मध्ये निवडून आलेल्या 
सदस्यांनी, पक्ष / आघाडीचे गटनेत्यांनी उक्त नियमाचेनियम, ३ ( १) (२) व नियम ४ ( १) (२) अन्वये विभागीय आयुक्त , नाशिक यांचे कार्यालयास 
आवश्यक ती माहिती सादर केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग , नाशिक मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून संबंधित 
नगरसेवकांनी सादर केलेल्या माहितीचा गोषवारा उक्त नियमाचेनियम ५ (१) मधील नमूद नमुना ४ मध्ये पुढीलप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रामध्ये 
प्रसिद्ध करीत आहे . 

सदर माहितीमध्ये काही त्रुटी / दोष असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यास / आल्यास व त्याबाबत विभागीय आयुक्त यांचे समाधान झाल्यास 
आवश्यक ती दुरुस्त माहिती महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात येईल . 


नमुना४ 


कायमस्वरूपी 


महानगरपालिका 


सदस्याचे 

नाव (ठळकअक्षरात) 


वडिलांचे/ पतीचेनाव 


नियम 
५ 
( 
१ 
) 
पाहा निवडझाल्याची/ नामनिर्देशित केल्याची तारीख 


निवडूनआलेल्या मतदारसंघाचे 

नाव 


पत्ता 


स्थापन 


पदावधीसुरू झाल्याची तारीख 


तोज्यानगरपालिकाशेरा 

पक्षाचाआहे त्यापक्षाचेनाव 


झाल्याची तारीख 


तोज्याराजकीय पक्षाशी/आघाडीशी/ मोर्चाशीसंबंधित आहेत्यापक्षाचे/ 

आघाडीचे/ मोर्चाचेनाव 


سه 


१० 


९ शिवसेना 


प्रभाग 


३०-६-२०१४ 


१५-३-२०१२ 


३०-६-२०१४ 


श्री.पोरजेकेशव 
सिताराम 


श्री.सिताराम पोरजे 


मु.पो.वडनेरदुमाला, 

ता.जि.नाशिक 


६१-अ 


शिवसेना आरपीआय(ए) 

युती 


एकनाथडवले, विभागीयआयुक्ततथाप्रादेशिकसंचालक, 

नगरपालिका 
प्रशासन 
, नाशिकविभाग,नाशिक. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ६ - १२ , २०१५ / श्रावण १५ - २१, शके १९३७ 


नाशिक 
रोड 
, 
३० 
जुलै 
२०१५ 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ६ - १२ , २०१५ / श्रावण १५ - २१ , शके १९३७ 


सोमवार , ऑगस्ट ३, २०१५ / श्रावण १२ , शके १९३७ 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
क्रमांक कावि / ग्रापं /कार्या- ८ - अ/ १३६८ / २०१५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (मतदार विभाग व निवडणूक घेणे) नियम , १९६२ मधील 
नियम ६५ अन्वये खालील परिशिष्टात नमूद केलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील निर्वाचक गटाकरिता घेतलेल्या पोट-निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या 
उमेदवारांचा निकाल संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी फॉर्म नंबर ११ व १२ मध्ये जाहीर केला आहे ; 

___ ज्याअर्थी, संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडून बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांचे नाव , त्यांचे कायम वास्तव्याचे पत्त्यासह प्राप्त 
झाले आहे ; 

त्याअर्थी, मी , अनिल कवडे, जिल्हाधिकारी , अहमदनगर मला प्राप्त झालेल्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( मतदार विभाग व निवडणुका घेणे ) 
नियम , १९६२ मधील नियम ६६ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील नियम ९ ( २ - ) (१) नुसार व जिल्हा परिषदेत 
निवडून आलेल्या उमेदवारांची नावे प्रसिद्ध करण्यासंबंधीचे मा . राज्य निवडणूक आयुक्तांचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्रमांक 
रानिआ /जिपपंसनि - २०११ / प्र. क्र . १९ / का - ७ , दिनांक ३ जानेवारी २०१२ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केल्याने खालील परिशिष्टात नमूद 
केलेप्रमाणे अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या गटनिहाय निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी यांचे कायम वास्तव्याचे पत्त्यासह महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध करीत आहे . 

परिशिष्ट 

जिल्हा अहमदनगर 

अहमदनगर जिल्हा परिषद मतदार विभाग 
अ. तालुका मतदार मतदार आरक्षण उमेदवाराचे नाव 
क्र . विभाग विभागाचे 

पुरुष 
क्रमांक 
१ २ ३ ४ 

७ 

८ 
१ नगर ४८ अरणगाव अनुसूचित श्रीम. पूनम रोहिदास 

शिवसेना 

मु . पो. दरेवाडी , 
जाती स्त्री भिंगारदिवे 

ता . नगर , 
जि . अहमदनगर . 

अनिल कवडे, 
अहमदनगर , १६ जुलै २०१५ . 

जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


स्त्री / 


पक्ष 


पत्ता 


नाव 


क्रमांक कावि/ ग्रापं /कार्या-८ - अ/ १३६९/ २०१५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र पंचायत समित्या (निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे) नियम, १९६१ मधील 
कलम ६२- अ मधील १ ( ब) अन्वये खालील परिशिष्टात नमूद केलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक 
लढविणाऱ्या उमेदवारांनी विहित रितीने खर्चाचेहिशोब सादर न केल्यास त्यांना निरर्ह केलेबाबतचे आदेश निर्गमित केले आहे . 

त्याअर्थी, मी , अनिल कवडे, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर मला प्राप्त झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक लढविणाऱ्या 
उमेदवारांनी विहित रितीने खर्चाचा हिशोब सादर न केल्यास त्यांना निरर्ह ठरविलेल्या उमेदवारांची नावे खालील परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे 
अहमदनगर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद मतदार विभाग गटनिहाय निरर्ह ठरविलेली उमेदवारांची यादी त्यांचे पत्त्यासह महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 

जिल्हा अहमदनगर 

अहमदनगर जिल्हा परिषद मतदार विभाग 
अ . क्र . तालुका मतदार मतदार 

उमेदवाराचे 

आदेशाचा क्रमांक अनर्हतेचा कालावधी 
विभाग विभागाचे 

व दिनांक 
नाव 


नाव 


क्रमांक 


१ 


राहाता 


४३ 


वाकडी 


३० जून २०१५ 


आदेशाच्या दिनांकापासून 
५ वर्षे 


श्री . निलेश गंगाधर कोते , 
राहणार वाकडी, 
तालुका राहाता . 
श्री . विनायक दत्तात्रय देठे , 
राहणार वाकडी, 
तालुका राहाता. 


राहाता 


४३ 


वाकडी 


३० जून २०१५ 


आदेशाच्या दिनांकापासून 
५ वर्षे 


अनिल कवडे, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , १७ जुलै २०१५. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


